राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या 
कार्यक्रमासाठी निर्माण केलेल्या अस्थायी 
पदांना दिनाक १ मार्च, २०१७ ते २८ फेब्रुवारी, 
२०१८ व दिनांक १ मार्च, २०१८ ते ३० सप्टेंबर, 
२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राआअ-०४१८/प्र.क्र.२४४/आ-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई ४००००१. 
दिनांक : १० मे, २०१८. 


वाचा :- 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. राआअ-०४१८/प्र.क्र. २४४/ आरोग्य-७, 
दिनांक ८ मे, २०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या कार्यक्रमासाठी निर्माण केलेल्या अस्थायी पदांना 


दिनाक १ मार्च, २०१७ ते २८ फेब्रुवारी, २०१८ व दिनांक १ मार्च, २०१८ ते ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत 


पुढे चाळू ठेवण्यास दिनांक ८ मे, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


२. सदर झासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मधील विवरणपत्रातील दुसर्‍या रकान्यातील क्र.१ 


येथे “अतिरिक्‍त संचालक” ऐवजी “अतिरिक्‍त अभियान संचालक” असे वाचण्यात यावे. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः राआअ-०४१८/प्र.क्र.२४४/आ-७ 


3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७/५/.॥8॥१959॥॥9.9०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५१०१५४२१५०९१७ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjay 
R More 


1 
S a N a DN: CN = Sanjay R More, 
C = IN, S = Maharashtra, 
O = Government Of 
Maharashtra, OU = Public 
R Mi O l Health Department 
Date: 2018.05.10 
16:49:24 +05'30' 


(सं. रा. AR) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संचाळक,वित्त व लेखा, राष्ट्रीय आराग्य अभियान, महाराष्ट्र मुंबई. 


१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

४. चालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

५. अति. संचालक, कु.क. कार्यालय, पूणे 

६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 

७. सहायक संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे 

८. प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण अधिकारी), आरोग्य सेवा संचालनालय, 
मुंबई. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

१३.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 

१४.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


